प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित 
हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना 
राज्यात सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ 
या ३ वर्षामध्ये मृग व आंबिया बहाराकरिता 
अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १३ डिसेंबर, २०२२ 
वाचा = 
१. शासन निर्णय क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०-अ, दिनांक १८ जून 2029. 
२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.कृआ/सां-११/पुहफपिवियो/३९२३७/२०२२, 
दि.२२ नोव्हेंबर २०२२. 
शुध्दिपत्रक 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेसाठी सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीमध्ये 
मृग व आंबिया बहार राज्यात राबविण्यासाठी शासन निर्णय उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ अन्वये निर्गमित करण्यात 
आला आहे. 
सदर शासन निर्णयामधील सहपत्र - २ मध्ये मृग व आंबिया बहारातील सर्व अधिसुचित फळपिकांचे 
समाविष्ठ हवामान धोके नमुद करण्यात आळे आहेत. यामध्ये आंबिया बहारातील डाळिंब फळपिकाच्या हवामान 
धोक्यामध्ये जास्त पाऊस या हवामान धोक्याचा कालावधी 9) दि. ०१ जून ते ३० जून व २) दि. ०१ जून ते ३१ 
जुले असा नमुद करण्यात आला आहे. 
त्याऐवजी 
आंबिया बहारातील डाळिंब फळपिकाच्या हवामान धोक्यामध्ये जास्त पाऊस या हवामान धोक्याचा 
कालावधी १) दि.०१ जून ते ३० जून व २) दि.०१ जुले ते ३१ जुले असे वाचावे. 
सदर शासन शुद्धीपत्रक पत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२१३१२२९४२५२०१ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2022.12.13 12:32:54 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशामुख) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
२. माम'मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. विरोधीपक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. मा. विरोधीपक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 
६. अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई § 32 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०-ओ 


१०, 
११, 
१२. 
93. 


१४. 
१६५. 


१६. 


१७. 


वेट 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
33. 
38. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
४०. 
४१. 
४२. 
४३. 


अपर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
प्रधान सचिव ( महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदूम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (कृषि व सहकार विभाग )कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राने) 
सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली (पत्राने) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रधानमंत्री पिक विमा योजना), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि, होतकरी 
कल्याण व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 
आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग, २० वा 
मजला, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 
क्षेत्रीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा मजला, 
चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ), मुंबई - ४०००६३. 
क्षेत्रीय व्यवस्थापक, एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, पहिळा मजला, एचडीएफसी 
हाऊस, १६५-१६६ बँकबे रिक्लॅमेशान, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० 
संचाळक लेखा व कोषागारे, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बँका ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 
महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 
संचाळक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 
संचालक, मृद संधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे ०५. 
मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक, 
सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 
सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 
मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक, ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 
मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 
व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बँक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 
सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई ०३२ 
उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 
सहसचिव (अर्थसंकल्प), सहसचिव (१२ अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२ 
निवडनस्ती -१० अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


